आजरा औद्योगिक क्षेत्राचा विस्तार करणासाठी मौजे 
आजरा जि. कोल्हापूर येथील सरकारी क्षेत्र ६.९९ हे. व 
मौजे पारेवाडी येथील सरकारी क्षेत्र १०.७३ हे. आर असे 
एकूण १७.७२ हे. आर क्षेत्रावर औद्योगिक क्षेत्र स्थापन 
करण्याकरीता उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागास 
जमीन हस्तांतरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि व पशुसंवर्तन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: ताबिके-२०२४/प्र.क्र.२८/१३-ओ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४००००३२ 
दिनांक: ०५ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा:- १) आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍ताळलय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.कृआ/ 
फलो-२/ताबिके/आजरा ज.नि./र.८०/२०२४, दि.०४/०४/२०२४. 
२) महाव्यवस्थापक, भूसंपादन (अतिरिक्त कार्यभार), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 
महामंडळ, मुंबई यांचे पत्र क्र.मऔविम/मुभूपुअ/२०२३, दि.०८/०२/२०२४. 


प्रस्तावना : 


कृषि चिकित्सालय ताबिके (फळरोप वाटिका) मौजे आजरा व पारेवाडी येथील प्रक्षेत्रावरील 
औद्योगिक क्षेत्राचा विस्तार करणासाठी आजरा जि. कोल्हापूर येथील सरकारी क्षेत्र ६.९९ हे. व मौजे 
पारेवाडी येथील सरकारी क्षेत्र १०.७३ हे. आर असे एकूण १७.७२ हे. आर मौजे आजरा व पारेवाडी येथील 
सरकारी गट नं.८८ व ९० तसेच आजरा येथील सरकारी गट नं.३७२-अ व ३७४-अ येथील एकूण १७.७२ 
हे.आर जागा उपलब्ध करुन देण्याबाबत महाव्यवस्थापक, भूसंपादन (अतिरिक्‍त कार्यभार), महाराष्ट्र 
औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई यांनी विनंती केली होती. 


२. मौजे आजरा हद्दीतील गट नं.३७२-अ मधील ३.५९ हे.आर व गट नं.३७४-अ मधील ३.४० हे.आर 
क्षेत्र असे एकूण क्षेत्र तालुका बिज गुणन केंद्र, आजरा अंतर्गत येत आहे. तसेच पारेवाडी हद्दीतील गट नं.८८ 
मधील ५.५९ हे.आर व गट नं.९० मधील ५.१४ हे.आर क्षेत्र असे एकूण क्षेत्र १०.७३ हे.आर आहे. मौजे आजरा 
व पारेवाडी असे एकूण क्षेत्र १७.७२ हे.आर इतके आहे. 


तालुका बिज गुणन केंद्र, आजरा येथील वहितीखालील क्षेत्रफळ १२.१९ हे.आर इतके आहे. कृषि 
चिकित्सालय तालुका बिज गुणन केंद्र व फळरोपवाटिका येथील वहिती खालील क्षेत्रफळ ४६.३५ हे.आर 
इतके आहे असे एकूण तालुका बिज गुणन केंद्र व फळरोपवाटिका मिळून ५८.५४ हे.आर. क्षेत्रफळ आहे. 


३. तालुका बिज गुणन प्रक्षेत्रावरील मौजे पारेवाडी हद्दीतील गट नं. ८८, ९० व आजरा हद्दीतील गट 
नं.३७२-अ, ३७४-अ असे असून एकूण क्षेत्र १७.७२ हे. आहे. सन १९८२ सालापासून सदर क्षेत्र हे कृषि 
विभागाकडे आहे. कृषि विभाग अंतर्गत शासकीय फळरोपवाटीका आजरा कार्यालया अंतर्गत विविध 
मातृवृक्षांची लागवड केलेली आहे. सदर प्रक्षेत्रावर जातीवंत वेंगुर्ला-४ काजू व इतर मातृवृक्ष १५० आहेत. 
तसेच सिसम, करंज, पळस, बकुळा, आवळा, हिरडा इ. झाडे आहेत. उर्वरीत क्षेत्र काजू वेंगुर्ला नं. ७, ८, ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः ताबिके-२०२४/प्र.क्र.२८/१३-ओ 


व १० च्या मातृवृक्ष लागवडीसाठी राखीव ठेवणेत आळे आहे. सन २०१२-१३ मध्ये औषधी वनस्पत्ती पार्कची 
उभारणी करण्यात आली आहे. या क्षेत्रावर विविध प्रकारची वनऔषधी वृक्षांची लागवड करण्यात आलेली 
आहे. सदर क्षेत्रावर ०.२० आर क्षेत्रामध्ये पॉलिहाऊसची उभारणी करण्यात आली आहे. गट क्रं. ८८ मध्ये 
०.२० आर क्षेत्रावर अस्तरीकरणासह शेततळे करण्यात आलेले आहे. नारायण बागेतील कृषि विभागाचे 
कार्यालय ते चित्री नदी ३ कि.मी. इतकी पाईप लाईन आहे. गडहिंग्लज उपविभागातील आजरा आणि 
चंदगड हे तालुके काजू उत्पादन व प्रक्रियेसाठी प्रसिध्द आहे. भविष्यात चंदगड काजू हे भौगोलिक 
मानांकन प्राप्त करुन घेण्याचे प्रस्तावित आहे. याबाबत काजू उत्पादक संघ आणि प्रक्रिया उद्योजक यांचे 
समवेत चर्चा झालेली आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हाधिकारी कोल्हापूर यांनी देखिल जिल्हास्तरीय समितीच्या 
बैठकीत काजू या पिकाचे भौगोलिक मानांकन प्राप्त करून घेण्यासाठी तात्काळ कार्यवाही करावी अशा 
सूचना दिल्या आहेत. 


४. शासन परिपत्रक दि.१७ ऑक्टोंबर २०११ अन्वये शासनाने फळरोपवाटीका महत्व व आवश्‍यकता 
विचारात घेता रोपवाटीका किंवा तालुका बिज गुणन केंद्राच्या जमिनी खाजगी संस्था, इतर शासकीय 
विभाग, नगरपालीका, इतर संस्थान कोणत्याही कारणास्तव हंस्तातरीत न करण्याचा धोरणात्मक निर्णय 
शासनाने घेतला आहे. त्याचप्रमाणे कोणत्याही जमिनी मागणीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवू नये BATT लेखी 
सुचना देण्यात आले असून त्याचे काटेकोर पणे पालन करावे असे देखिल सुचविले आहे. त्यामुळे नारायण 
बाग पारेवाडी येथीळ कृषि विभागाच्या ताब्यात असलेले क्षेत्र औद्यौगिक करणासाठी हस्तांतरीत करण्याचा 
प्रस्ताव या कार्यालयामार्फत सादर करणे शक्य होणार नाही, असे उप विभागीय कृषि अधिकारी, 
गडहिंग्लज यांनी दिलेल्या अभिप्रायाशी जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, कोल्हापूर व विभागीय कृषि 
सहसंचालक, कोलहापूर विभाग, कोल्हापूर यांनी सहमती दर्शविलेली आहे. 


५. उपरोक्त प्रस्तावातील वस्तुस्थितीचा विचार करता व शासनाचे धोरण पाहता कृषि चिकित्सालय 
ताबिके (फळरोप वाटिका) मौजे आजरा व पारेवाडी येथील प्रक्षेत्रावरीळ औद्योगिक क्षेत्राचा विस्तार 
करणासाठी मौजे आजरा व पारेवाडी येथील सरकारी गट नं.८८ व ९० तसेच आजरा येथील सरकारी गट 
नं.३७२-अ व ३७४-अ येथील एकूण १७.७२ हे.आर जागा उपलब्ध करुन देण्याबाबत महाव्यवस्थापक, 
भूसंपादन, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई यांनी केलेली विनंती मान्य करणे उचित होणार 
नाही. असा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता सदर प्रस्तावावर मा. मंत्री (कृषि) यांनी शासन परिपत्रक 
दि.१७/१०/२०११ मधील तरतुदींना अपवाद करण्यासाठी सदरचा प्रस्ताव मा.मुख्यमंत्री यांच्या मान्यतेने 
अंतीम करणे उचीत होईल, असे निर्देश दिले व त्यास मा.मुख्यमंत्री यांनी मान्यता दिलेली आहे. 


६. आजरा औद्योगिक क्षेत्राचा विस्तार करणासाठी मौजे आजरा जि.कोल्हापूर येथील सरकारोी क्षेत्र 
७.०१ हे. व मौजे पारेवाडी येथील सरकारी क्षेत्र १०.७३ हे. आर असे एकूण १७.७४ हे. आर क्षेत्रावर 
औद्योगिक क्षेत्र स्थापन करण्याकरीता उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागास जमीन हस्तांतरीत करण्यापूर्वी 
महसूल विभागाच्या दि.०८.०९.२००८ रोजीच्या शासन परिपत्रकानुसार महसूल व वन विभागाच्या 
परवानगी शिवाय जमीन हस्तांतरणावर निर्बंध घालण्यात आलेले आहे. तसेच शासकीय विभागांना प्रदान 
केलेल्या शासकीय जमीन संदर्भात अज्ञा जमिनींची शासकीय विभागांना आवश्‍यकता नसल्यास त्या 
विभागाने अज्ञा जमिनी महसूल विभागाच्या सहमतीने महसूल विभागाकडे प्रत्यार्पित करणे आवश्‍यक आहे. 


७. कृषि चिकित्सालय ताबिके (फळरोप वाटिका) आजरा जि. कोल्हापूर येथील सरकारी क्षेत्र ६.९९ हे. 
व मौजे पारेवाडी येथील सरकारी क्षेत्र १०.७३ हे. आर असे एकूण १७.७२ हे. आर जागा उपलब्ध करुन 
देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ताबिके-२०२४/प्र.क्र.२८/१३-ओ 


शासन निर्णय : 


आजरा औद्योगिक क्षेत्राचा विस्तार करणासाठी आजरा जि. कोल्हापूर येथील सरकारी क्षेत्र ६.९९ 
हे. व मौजे पारेवाडी येथील सरकारी क्षेत्र १०.७३ हे. आर असे एकूण १७.७२ हे. आर क्षेत्रावर औद्योगिक क्षेत्र 
स्थापन करण्याकरीता उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागास जमीन हस्तांतरीत करण्यात येत आहे. 


२. महसूल व वन विभागाच्या आदेशानंतर जमीन वाटप करताना जमिनीचा निश्चित कोणता हिस्सा 
प्रत्यार्पित करावयाचा आहे, या संदर्भात जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, कोल्हापूर यांच्या सल्ल्याने 
जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांनी जमिनीचे आरेखन निश्चित करुन व मोजणी करुन जमीन 
हस्तांतरणाबाबतची कार्यवाही करावी. 


३. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई यांना जमीन 
हस्तांतरीत करण्यापूर्वी शासनाचे नियम व प्रचलित धोरणानुसार जमीन प्रदानाची कार्यवाही करावी. 


४. कृषि विभाग, शासन परिपत्रक दि.१७/१०/२०११ मधील तरतूदींना अपवाद करुन औद्योगिक 
क्षेत्राचा विस्तार करण्यासाठी आजरा जि. कोल्हापूर येथील सरकारी क्षेत्र ६.९९ हे. व मौजे पारेवाडी येथील 
सरकारी क्षेत्र १०.७३ हे. आर असे एकूण १७.७२ हे. आर क्षेत्रास मा.मुख्यमंत्री यांच्या मान्यतेनुसार देण्यात 
येत आहे. हे पूर्वोदाहरण म्हणून समजण्यात येऊ नये. 


५. सदर शासन निर्ण महसूल व वन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.०६/२४/ज-५अ, 
दि.२२/०८/२०२४ च्या प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०९०५१७५१२३८९०१ असा आहे. हा 
आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by HEMANT GORAKHNATH MHAPANKAI 


9 R 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND 
HEMANT GORAKHNATH 2erceraense 
25. 


4,20=1775f5¢28a439e88c4c1 Sab3f88d6a6beb26ad2675a8c7a7ff397b 
2e53053034d, postalC 


de=400032, st= 
M H A P A N KA R seria INumber=6756 123D309547BB1E152A6AEB6042BDE4040836DF541F 


(D3620CA87FF8E71CC5, -HEMANT GORAKHNATH MHAPANKAR 
Date: 2024.09.05 17:52:04 +05'30' 


(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
3. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
४. जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर. 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
६. संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
७. संचालक (नि.व गु.नि.), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
८. सर्व कृषि संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
९. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 
१०. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, कोल्हापूर. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ताबिके-२०२४/प्र.क्र.२८/१३-ओ 


११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर. 
१२.महाव्यवस्थापक, भूसंपादन (अतिरिक्त कार्यभार), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई 
१३.निवडनस्ती/का.१३-ओ 


प्रत, माहितीकरिता सादर, 

१. मा. मुख्यमंत्री, यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा. मंत्री (फलोत्पादन), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
3. मा. मंत्री (कृषि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. मंत्री (उद्योग), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


